महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळ मर्यादित, नाशिक या महामंडळाच्या 
संचालक मंडळावर “उपाध्यक्ष” नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आविम-२०१५/प्र.क्र.१६३(भाग-१)/का.३ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जून, २०१९ 


वाचा :- 

(१) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.1)0-१०७७/३४१९३(॥)/)65८-/, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर, १९७७. 

(२) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.टिडीसी-१०८४/के.नं.९१८/का.३, 
दिनांक २१ जानेवारी, १९८५. 

(३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.शाआऊ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., 
दिनांक १३ मार्च, २०१२. 

(४ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आविम-२०१५/प्र.क्र.१६३(भाग-१/का.३, 
दिनांक २५ जून, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 
मर्यादित, नाशिक या महामंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदावर मा.मंत्री (आदिवासी विकास) व 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) किंवा आदिवासींच्या सामाजिक/आर्थिक विकास व सांस्कृतिक 
क्षेत्रामध्ये उल्लेखनिय काम केलेल्या व्यक्‍तींना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडण्यास मान्यता देण्यात आळेली आहे. त्यानुसार 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक या महामंडळाच्या उपाध्यक्ष 
पदी आदिवासींच्या सामाजिक/आर्थिक विकास व सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय काम केलेल्या 
व्यक्‍तीची निवड करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खाळीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास महामंडळावर “उपाध्यक्ष” या पदावर “श्री.उत्तमराव राघोजी इंगळे” यांची 
नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात येत आहे. 

उपाध्यक्षांचा कालावधी - शासनाचे पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत. 

उपाध्यक्ष यांचे मानधन व इतर सोयीसुविधा वित्त्‌ विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक शाआउ- 
१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१२ नुसार देय असलेले मानधन व सोयी 
सुविधा महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक या महामंडळाच्या 
उपाध्यक्ष यांना पुरविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविम-२०१५/प्र.क्र.१६३(भाग-१)/का.३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२५१४५६४७९५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Laxmikant 
Gopalrao Dhoke = 


(ल.गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


30° 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व मा.संसद सदस्य. 

१०.सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिष्द सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 

११.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१९.आयुकक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

२०.व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य्‌ आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 

२१.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर. 

२२.जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/पालघर/नांदेड/यवतमाळ/तचंद्रपूर/गडचिरोली. 

२३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., ठाणे/रायगड/पालघर/नांदेड/यवतमाळ/चंद्रपूर/ 
गडचिरोली. 

२४.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर. 

२५.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण/डहाणू/जव्हार/डाहापूर. 

२६.प्रादेशिक व्यवस्थापक (सवी), महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविम-२०१५/प्र.क्र.१६३(भाग-१)/का.३ 


२७.उप प्रादेशिक व्यवस्थापक (सवी, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित. 

२८.सह संचालक, माहिती व प्रसिध्दी संचालनालय, मुंबई. 

२९.जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित जिल्हे). 

३०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

३१.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३२.संचालक, लेखा परिक्षा, ऑफिस ऑफ दि डायरेक्टर, ऑडिट सायंटिफिक अँन्ड 
कमर्शियल डिपार्टमेंट, १०१ महर्षि कर्वे रोड, मुंबई. 

३३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

३४.वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

३५.सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३६.निवडनस्ती, कार्यासन क्र.का.३. 


HEHEHE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


